महाराष्ट्र शासन 
क्र. चौप्रनि-१११९/प्र.क्र.५८/११-अ 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- १४ ऑक्टोबर, २०२० 


प्रति, 
सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
आस्थापना शाखा 
विषय:- गट अ, ब आणि क, ड अधिकारी/कर्मचारी यांची विभागीय चौकशी 
करण्यासाठी कंत्राटी तत्वावर नेमलेल्या सेवानिवृत्त चौकशी 
अधिकाऱ्यांची नावे वगळण्याबाबत 
संदर्भ:-(१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक-एसपीओ- २८०४/प्र.क्र.११/ 
२००४/११-अ, दिनांक २६ मे,२००६. 
(२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसपीओ- २८०७/ प्र.क्र. २१/०७/११-अ, 
दिनांक २८ ऑक्टोबर, २००९ 
(३) शासन निर्णय क्र. विचौअ-१६१८/प्र.क्र.१२/११-अ दिनांक २१ मे, २०१८ 
(४) शासन पत्र क्र. विभाचौ-१६१८/प्र.क्र.३९/११-अ दिनांक २३ जुले, २०१८ 
(५ शासन पत्र क्र. विभाचौ-१६१८/प्र.क्र.३९/११-अ दिनांक १७ सप्टेंबर, २०१८ 
(६) 
(७) 


&) शासन पत्र क्र. विचौअ -१६१८/प्र.क्र.४२/११-अ दिनांक १७ सप्टेंबर, २०१८ 


७ शासन पत्र क्र. विचौअ -१६१८/प्र.क्र.४२/११-अ दिनांक २८ मे, २०१९ 


राजपत्रित अधिकाऱ्यांविरुध्दची व अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांविरुध्दची विभागीय चौकशीची प्रकरणे कंत्राटी 


पध्दतीने नेमलेल्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांकडे सोपवून निकाली काढण्याबाबतचा निर्णय संदर्भाधीन १ येथील 


दिनांक २६/०५/२००६ च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला. तद्नंतर संदर्भ २ येथील शासन निर्णयान्वये फक्त 


गट क व गट ड च्या शासकीय कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे कंत्राटी पध्दतीने नेमलेल्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांकडे सोपवून 


गट अ व ब (राजपत्रित) यांच्याविरुध्दच्या विभागीय चौकशीची प्रकरणे सोपविण्यासाठी प्रत्येक महसूल विभागाच्या 


स्तरावर एक अशी प्रादेशिक चौकडी अधिकाऱ्यांची सहा पदे निर्माण करण्यात आली. विभागीय चौकडी प्रकरणांचा 


त्वरेने निपटारा होण्याच्या दृष्टीने विभागीय चौकशीची नव्याने उद्भवणारी प्रकरणे निकाली काढण्याकरीता 


सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांचे ve तयार करुन कंत्राटी चौकशी अधिकाऱ्याची नियुक्‍ती करण्याबाबतचा संदर्भाधीन ३ 


येथील झासन निर्णय दि. २१ मे, २०१८ रोजी निर्गमित करण्यात आला. 


२. तसेच संदर्भ क्र. १ येथील दिनांक २६/०५/२००६ च्या शासन निर्णयामध्ये सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना चौकशी 


अधिकारी म्हणून नियुक्‍त करण्यासाठीच्या अटी व शार्ती नमुद केल्या आहेत. त्यातीलच एक अट अशी आहे की, 


चौकशी अधिकाऱ्याचे त्या वर्षाच्या दिनांक १ जुले रोजी Wo वर्षांपेक्षा जास्त नसावे. त्याअनुषंगाने शासनाच्या अव 


शासन पत्र क्रमांकः चौप्रनि-१११९/प्र.क्र.५८/११-अ 


ब॒आणि कव ड मधील शासकीय कर्मचारी/अधिकारी यांचेविरुध्द चौकशी करणाऱ्या ज्या सेवानिवृत्त कंत्राटी चौकशी 


अधिकाऱ्यांची दि. १ जुले, २०२० रोजी वय वर्षे ७० पूर्ण झाली आहेत अथवा ज्या कंत्राटी चौकशी अधिकाऱ्यांचे वय 


नजीकच्या काळात ७० वर्षे पूर्ण होणार आहेत त्यांचा कंत्राटी चौकशी अधिकारी म्हणून कार्यकाल संपुष्टात आला 


आहे. 


३. संदर्भ क्रमांक ४, ५, ६ व ७ येथील शासन पत्रकान्वये निर्गमित केलेल्या अ,ब,क व ड मधील शासकीय 


अधिकारी/कर्मचारी यांचेविरुध्द चौकशी करणाऱ्या एकूण ४३ (सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे) 


सेवानिवृत्त कंत्राटी चौकशी अधिकाऱ्यांचा कार्यकाल संपुष्टात आला आहे. 


४. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी तसेच त्यांचे अधिनस्त असलेल्या कार्यालयांनी सोबत जोडलेल्या 


यादीमधील एकूण ४३कंत्राटी चौकशी अधिकाऱ्यांकडे नव्याने कोणतेही प्रकरण सोपविण्यात येऊ नये. तसेच 


वगळण्यात येणाऱ्या चौकशी अधिकाऱ्यांनी त्यांचेकडील चौकशीची प्रलंबित प्रकरणे या पत्राच्या दिनांकापासून२ 


महिन्यांत पूर्ण करावी. 


३. सदर वगळलेल्या कंत्राटी चौकशी अधिकारी यांची एकत्रित सामायिक यादी (पॅनल) महाराष्ट्र शासनाच्या 


www.maharashtra.gov.in या संकेस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली असून त्याचा संगणक क्रमांक 


२०२०१०१४१४३३०४००७ असा आहे. 


Digitally signed by Gupte Sanju Kamlakar 
: ¢=IN, 0=Government Of Maha 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
G 1 pte Sa nj 1 DN: c: 7 eee री टारिाथी 
Kamlakar 


b6287c3dd58ee1 76cf2b893df4e1 69e7 


jcad0148cef9a71914878680c586fC438 
e (2 Sanju Kar 
Date: 2 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: माहितीसाठी सादर- 


१. सर्व विभागीय आयुक्त, 

२. सर्व जिल्हाधिकारी, 

३. मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाच्या नियंत्रणाखालील सर्व क्षेत्रिय कार्यालये (संबंधित विभागामार्फत) 
४. संबंधित सेवानिवृत्त कंत्राटी चौकशी अधिकारी 

५. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन ११-ओ) संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन पत्र क्रमांकः चौप्रनि-१११९/प्र.क्र.५८/११-अ 


विवरण पत्र "अ 


गटअ, ब, कव डच्या शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे शासन पत्रकान्वये निर्गमित केलेल्या 


यादीतील वगळण्यात आलेली चौकडी अधिकाऱ्यांची नावे 


अ.क्र सेवानिवृत अधिका-यांचे नांव जन्म दिनांक 

Ra श्री.बी.डी.वासनिक ४/१/१९४७ 

२ श्री. र.का.हुशारे, ५/५/१९४८ 

3 | श्री. ORT. खुपराव १६/१०/१९४८ 
४ | Har. रा. जोशी १/२/१९४८ 

५ | al. म.के.पोगुलवार ३१/३/१९४७ 
६ श्री. ज.वि.कोयंडे १५/६/१९४८ 
७ श्री.मोहन जिरापूरे ७/२/१९४७ 

८ | श्री.बाबुराव चांगदेवराव हांगे, ६/१२/१९४६ 
९ । ste अशोक विभुते, २२/८/१९४८ 
| qo | श्री. शिवाजी चंदप्पा चाकूरकर, ५/८/१९४७ 
११ | SH. भा.स.नेवरेकर, १/६/१९४८ 
१२ । श्री.राम सदाशिव कणीकर ११/२/१९५० 
१३ ।अँडवि. दी. भोपे, ४/१/१९४८ 
१४ | afl. अ.म.देशमुख, २४/३/१९४७ 
qy श्री.र.श्री. काळे, १८.२.१९४९ 
१६ | श्री. अ.द. किर्तने, १५/७/१९४७ 
१७ । श्री.परशुराम अं. चौगुले, १५.७.१९५० 
१८ श्री. प्र.बा.वाणी २१/१२/१९४६ 
१९ | श्री. सुधाकर cae काथवटे, ३०/५/१९४७ 
२० _  श्री.र.ना.मालवाडे, ०८/०१/१९४८ 
29 श्री.एन.एम.सलगर, १/६/१९४८ 
220 श्री.ज.रा.कदम, १/६/१९४८ 
23 | श्री.डी.एन.चिंचणी 96/8/4889 
२४ । श्री.जि.एच.ताथोड, २२/६/१९४८ 
२५ _ श्री.वि.स.भोसले, ३०/११/१९४६ 
२६ श्री. प्र.कू.बनसोड १०/१०/१९४६ 
२७ | श्री. एल.के.मान्टे, ४/३/१९४८ 
२८ «| डॉ.दि.ल.शिवणकर २/११/१९४९ 
२९ | St. ताराचंद गणपतराव मेश्राम २६/६/१९५० 
३० _  श्री.ल.शं.गोसावी १५/७/१९४८ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन पत्र क्रमांकः चौप्रनि-१११९/प्र.क्र.५८/११-अ 


३१ | श्री.महादेव सुर्यभानजी Gare, २२/३/१९४७ 
३२ श्री.रमेश नारायण कडू १७/११/१९४९ 
33 श्री. शशिकांत ज. मखे, ३१/१२/१९४६ 
३४ | श्री.जगन्नाथ नथूराम पिंपळे १/६/१९४८ 
३५ | डॉ.मधुकर द. गिरी ०७/३/१९४९ 
३६  श्री.एन.एस.अंबादे १/१/१९४८ 
३७ | SH. ए.एस. VAT /019/9840 
३८ | श्री. एन. डी. खालसा ०८/०५/१९५० 
३९ | श्रीमती सुनंदा गोले, १०/११/१९४९ 
४० | श्री. एस.पी. ठाकूर २६/०५/१९५० 
४१ श्री. एस.एन.जामोदे, १७/९/१९४८ 
४२ श्री. एन.टी.रास्ते, २०/११/१९४६ 
४३ | डॉ. एस. जी. सोनवणे ९/१२/१९४७ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


